RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३५, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क.१५६ / बढेपत / २०१८ / ७५७. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सहकार मित्र चंद्रकांत हरी बढे अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., वरणगांव, जि . जळगांव या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व 

ल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ (१ ) अन्वये व १६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता 
शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) __ ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . आर . बी . जंगले अध्यक्ष, अवसायक मंडळ वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
सहकार मित्र चंद्रकांत हरी बढे सर 
अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . 

वरणगांव, जि . जळगांव तथा जिल्हा 

विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था जळगांव 
अटी : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन करावे. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ तसेच कलम ९८ अन्वये दिलेल्या प्रमाणपत्रांची व वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ - ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


(१ ) 


भाग एक ( म. उ. वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

(६ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचे परिपत्रक दिनांक ७ जानेवारी २००५ मधील प्राधान्यक्रमानुसार सरचार्ज शासनास भरण्यात यावा . 


पुणे , 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएस / १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना .बँका/ डी - ४ / ना . पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना.बँका / डी -४ / पतसंस्था / का. क.१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्र . १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा .क्र .८ -सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, दिनांक 

१ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी समता नागरी पतसंस्था मर्या. कोपरगांव यांचेदिनांक १२ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा 
प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क .१५६/ समता नापत / २०१८ / ७६३ . - महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगांव , जि . अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
व १६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 
अ .क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ___ ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सोपान गंगाधर पठारे 

शाखा अधिकारी श्रीरामपूर वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा 
२ सौ . ज्योती जालींदर कातोरे वसुली अधिकारी समता वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा 

पतसंस्था मुख्यालय 
जनार्दन सुधाकर कदम वसुली अधिकारी समता वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 

पतसंस्था मुख्यालय 
४ श्री . अक्षय मधुकर आव्हाड वसुली अधिकारी समता वसूली अधिकारी 

नाशिक विभाग 
पतसंस्था मुख्यालय 
५ श्री . वैभव जयराम धरम 

वसुली अधिकारी समता वसुली अधिकारी औरंगाबाद विभाग 
पतसंस्था मुख्यालय 


__m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


अटी : 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोपरगांव , जि . अहमदनगर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

__ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९१५ . 
स्वसुख निरभिलाषः ई - मेल : sec. mpsc @ maharashtra . gov .in वेबसाईट : www. mpsc. gov .in 
खिद्यते लोकहेतोः 

https: / /mahampsc .mahaonline. gov .in 


ई मेल - sec . mpac @ maharashtra. gov.in वेबसाईट - www. mpsc .gov.in , https :// mahampsc. mahaonline.gov.in 


कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी / मुख्य रसायनशास्त्रज्ञ / संशोधन अधिकारी, 

सामान्य राज्य सेवा , गट - ब 
धारिका क्रमांक : २१६१ (१० )/ ८८३/ पंधरा - अ 

जाहिरात क्रमांक : २७/ २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई या कार्यालयातील कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी / मुख्य रसायनशास्त्रज्ञ / संशोधन अधिकारी , 
सामान्य राज्य सेवा, गट - ब ( Junior Scientific officer / Chief Chemist/ Research officer , G . S . S., Group - B ) या पदाच्या एकूण 
१३ जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू 
शकतात. 


२ . उपलब्ध पदसंख्या :- १३ 


जात प्रवर्ग 


ST GI 


अ. जा . 


CHE 


अ. ज. 


VI 


खुला 


वि . जा . | भ . ज. | भ . ज. भ. ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व. 
( अ ) | ( ब ) | ( क ) | ( ड ) 


एकूण 
मागासवर्गीय 


एकूण पदे 


१३ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


सर्वसाधारण 


अ) महिला ( ३ % ) 


ब ) खेळाडू ( ५ % ) 


क) विकलांग ( ३ % ) 

* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित 
२. १ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 
२. २ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अपंग २००४/ ५५/ समन्वय- २, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये प्रस्तुत पदासाठी 

१ ) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी ( Blindness or Low Vision) २ ) श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ), ३) चलनवलन विषयक 
विकलांगताकिंवा मेंदुचा अर्धागवायु ( Locomotor Disability or Cerebral Palsy ) असे विकलांगता असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज 

करण्यास पात्र आहेत. तथापि विकलांगासाठी पद आरक्षित नाही. 
२. ३ भ. ज. ( ब ) या वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदावर योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या 

अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी वि. जा . ( अ), भ.ज. (क ) वा भ. ज. ( ड) यापैकी उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या 

आधारावर विचार करण्यात येईल . 
२. ४ महिला आरक्षण व त्या संबंधातील नॉनक्रिमीलेयर ( NCL ) तसेच मागासवर्गीय व त्या संदर्भातील नॉनक्रिमीलेयर ( NCL ) चा नमुना आणि इतर 

अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील " सरळसेवा भरती " विभागातील "उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे" 

काळजीपूर्वक अवलोकन करूनचत्याचे अनुपालन करावे. 
३. वेतनश्रेणी:- रु. ९.३०० - रु. ३४,८०० + ग्रेड पे रु. ४, ४००/ 
४. पात्रता:- उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 

४.१ वय :- दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८ रोजी अमागास वर्गवारीकरीता ३८ वर्षे व मागास वर्गवारीकरीता ४३ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


४.२ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचा- यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
४.३ शासन आदेशानुसार विकलांग व माजी सैनिक इत्यादीसाठी वयोमर्यादा नियमानुसार शिथिलक्षम राहील. 
४. ४ अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणा- या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी 

आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील 
तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल . अशा प्रत्येक प्रकरणी किमान आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक 
अर्हताप्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीताविचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरीलकिमान अनुभव मागितला 

असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल . 
४ . ५ शैक्षणिक अर्हता व अनुभव 
४.५.१ Candidate must Possess a degree in science with Chemistry or Bio - Chemistry or Food Technology or Food 

and Drugs or an equivalent qualification recognized and notified by the Government of India for the purpose 
of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955. AND THEREAFTER 
Experience ofnot less than five years in the analysis of Food gained after graduation . 


OR 


४. ५.२ Master s degree in Chemistry or Bio- Chemistry or Food Technology or Microbiology or Food and Drugs or 

an Associateship of the Institution of Chemists (India ) by examination in the section of analysis of Food 
conducted by the Institution of chemists (India ) or an equivalent qualification recognized and notified by the 
Government of India for the purpose of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 . AND THEREAFTER 
Experience of not less than Three years in the analysis of Food gained after post-graduation . 


४. ५. ३ I) have been declared qualified for appointment as public Analyst by a Board appointed and notified by the 

Government of India for such purpose . 

II ) Possess up -to - date knowledge of standards and composition of food, water and effluents: 
४. ६ 

Provided that preference may be given to candidates having higher post-graduate qualifications or 
experience ( including research experience) in food analysis and food composition or allied subjects as 

evidenced by published papers. 
४. ७ Period of probation will be two years. 
टीप - मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४. ५ मध्ये नमूद केलेल्या स्वरुपाचा 

अनुभव असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे. 


प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता व अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून, केवळ किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार 
मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि 
अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने 
जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधार 
निकष निश्चित करुन अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल , चाळणी परीक्षा घेण्याचेनिश्चित 
झाल्यास, अर्हता आणि/ अथवा अनुभव शिथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिला आहे. अर्ज करण्याची पध्दत, आवश्यक 
अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रीया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी 
आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मध्ये उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत 

समजण्यात येईल . 
६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 


७. कर्तव्ये व जबाबदा- या :- प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा - या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवर 

उपलब्ध आहे . 
८. शुल्क : 

८.१ अमागास उमेदवारांकरिता- रु . ५२४/ - २) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. ३२४ / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


८. २ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादाकिंवा इतर कोणत्याही पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत किंवा सूट याचा फायदा घेतला 

आहे, अशा उमेदवारांची अमागास ( सर्वसाधारण ) वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 
९. अर्ज करण्याची पध्दत - 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 
९. २ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web- based) ऑन लाईन अर्ज https:// mahampsc. mahaonline. gov.in या वेबसाईटद्वारे दिनांक ९ में , 

२०१८ ते दिनांक २९/०५/ २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 
९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:// mahampsc . mahaonline.gov.in तसेच www. mpsc . gov.in 

या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही. 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २) नेटबँकिंग (३) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५) संग्राम केंद्र / सीएससी (नागरीक सेवा 


९. ६ www. mahaonline. gov.in व https :// mahampsc. mahaonline. gov .in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 

उपलब्ध आहे . 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
( २) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या न भरल्याच्या नोंदीसहदिसेल . 

ज्या पदासमोर- Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशीलिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) "Pay Nov " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. (१) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र (३ ) 

चलनाद्वारे 


( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील . 


न 


( ५) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणा -या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 

शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा 

शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे 

आवश्यक आहे. 
१० . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश 

प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या 

वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
१२. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र . १६/१२/१६- अ दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१४ 

आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
१३. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणेबंधनकारक आहे. सदर मूळ 

प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचेनाकारले जाईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
१४. चाळणी परिक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रीतरित्या विचारात घेवून तर चाळणी परिक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीचे 

गुणांआधारे उमेदवाराचीशिफारस करण्यात येईल . 
१५. आयोगाच्या कार्यालयात , परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 

प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ -९, शके १९४० 


१६. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची 

कार्यवाही दिनांक २९ मे, २०१८ रोजी २३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
१७. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकमध्ये दिनांक ३० मे, २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरण 

बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार 
नाही . 


RAY 


मुंबई , 
दिनांक ९ मे २०१८ . 


राजन बा . खोत , 
उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीजेएम-१३१७/ ४७० /प्र. क्र .९० / का .३. - महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम , २००८ चे नियम - ४ व मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, 
१८६९ ( मुंबई) कलम २२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील नमूद ९० उमेदवारांची दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी ( प्रथमवर्ग ) या संवर्गात ३ वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी त्यांनी पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या 
दिनांकापासून महाराष्ट्र राज्यात नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


गुणवत्ता 
क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


( ३ ) 


४१ 


४३ 


AGM<wwm 


-CMR 


श्री . हिंगणगावकर ऋषिकेश दीपक 
श्री . राऊत मंदार मोहन 
श्री . निकम मिलिंद महादू 
श्रीमती पाहवा गजल राजकुमार 
श्री . शेट्टी विश्वनाथ भीमाशंकर 
श्री . अग्रवाल अमित सुरेश 
श्रीमती पाटील रोहिणी विष्णू 
श्रीमती यवतकर पुष्पलता धोंडीराज 
श्री . अग्रवाल भूमित अशोक 
श्रीमती आवटी अन्नपूर्णा ईश्वरा 
श्रीमती जागुष्टे संजना उदय 
श्री . निकम रितेश विलास 
श्री . देशपांडे आलोक विठ्ठलराव 
श्रीमती वाकडीकर त्रिवेणी शिवशंकर 
श्रीमती मस्के ज्योती व्यंकटराव 
श्रीमती पावसकर शीतल वसंत 
श्री . चव्हाण निरंजन बालासाहेब 
श्री . इंगोले अमोल भास्कर 
श्री . कादरी सय्यद जमीर अहमद सय्यद 
जहुर अहमद . 
श्री . देशपांडे चैतन्य सुनीलदत्त 
श्रीमती काटकर विजया नारायणराव 
श्री . व्यवहारे अरुण रघुनाथ 
श्रीमती देशपांडे वेदवती चंद्रशेखर 
श्री . खोल्लम अतिश प्रल्हाद 
श्रीमती कदम धनश्री वसंतराव 
श्री . मराठे कौस्तुभ नागेश 
श्री . शेख मोहसीन अस्लम 
श्री . शिंपी विश्वनाथ नथ्थु 
श्रीमती कोळी उर्मिला परशराम 


श्री . करजगार गणेश अरुण 
श्री . गोळे निशांत ज्ञानेश्वरराव 
श्री . कुलकर्णी दत्तात्रय रमेश 
श्री . कुलकर्णी प्रविण उमाकांतराव 
श्री . पाटील प्रविण विश्वास 
श्री . इरफान अली खान युसुफ 
अली खान . 
श्री . पंचोली हेमंत प्रकाश 
श्री . पाटील अच्युतराव धनाजी 
श्रीमती साहु नेहा विजय 
श्रीमती निकम स्नेहल निवासराव 
श्रीमती गाडे अपर्णा दयानंद 
श्री. पांडे रोहित रविंद्र 
श्री . मोहम्मद शारीकउर रहेमान अता 
उर रहेमान . 
श्री . रुद्रभटे निशांत दिपक 
श्री . पाटील युवराज चंद्रकांत 
श्री . पाटील निलेश भास्करराव 
श्रीमती गोसावी रंजना अभिमन्यु 
श्रीमती पोतदार भाग्यश्री मधुकर 
श्री . राजपूत पंकज भगतसिंग 
श्री . किरमे मनोज विठ्ठल 
श्रीमती लेंभे नुतन रामराव 
श्री . चिवटे सौरभ जयकुमार 
श्रीमती गंगणे उमा काकासाहेब 
श्रीमती श्रीराम प्रीती अशोक 
श्री . धोंडगे पद्माकर काशिनाथराव 
श्री . खिरापते सचिन शिवहरअप्पा 


d Mr 


- o 


2 5 


- w 


- ) 


- 


- 


3 


gk 


3 


५२ 


९२ 


3 


__ ५४ 


९४ 
९५ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


( २ ) 


९६ 


७३ 


११३ 
११४ 


११५ 


११६ 


६० 


१०० 


११७ 


११८ 


१०२ 


११९ 


१०३ 


१२० 


१०४ 


श्रीमती गोवेकर पल्लवी शेषगिरी 
श्री . उत्पात अतुल अरुण 
श्री. मोर निखिल अरुणकुमार 
श्रीमती सोनटक्के अहिल्याबाई बळीराम 
श्री . लोळगे राजेश मोतीलाल 
श्रीमती सुर्यवंशी पल्लवी मानसिंग 
श्रीमती जोंधळे स्वाती सुरेशराव 
श्रीमती पट्टेबहादूर करूणा अमृतराज 
श्री . नेरलीकर भूषण आनंदराव 
श्रीमती मुक्कनवार सोनाली 
देविदासआप्पा. 
श्रीमती परमार भाविका हुकमराज 
श्रीमती साळवी शितल चंद्रकिरण 
श्री . चौधरी केदार किशोर 
श्री . शेख रफीक शेख असदउल्लाह 
श्री . पंचडी श्रीकांत शिवपुत्र 
श्री . भागवत ममताराम वाळीबा 
श्री . जाधव उदय महादेव 


१२१ 
१२२ 


श्रीमती शेख शबनम युनूस 
श्रीमती बोरकर अपर्णा पद्माकर 
श्री . गुळवेशिवाजी राधु 
श्री. निचळ शशिकांत सुरेश 
श्री . खवळे रविंद्र भगवान 
श्रीमती जगताप अर्चना तुळशिराम 
श्रीमती काटकर किर्ती आत्माराम 
श्री . पवार गणेश तानाजी 
श्री . रणदिवे निलेश अशोकराव 
श्री. सरवरी कादीर अहेमद नईमोद्दीन 
श्रीमती शेट्टी प्रिया जयराम 
श्रीमती रामदिन श्रुती सतिश 
श्री. खैरे संदीप विष्णु 
श्री . पोळ राहुल बलभीम 
श्री . मुदस्सर नदीम अब्दुल नईम 
श्री . कळमकर अनिकेत अरुण 
श्री . पाटील पंकज हिलाल 
श्री . डोरनलपल्ले गजानन रामराव 


१०५ 


१२३ 


६६ 
६७ 


१०६ 
१०७ 


८५ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 


८७ 


१२९ 


१११ 


१३० 


११२ 


१३१ 


उपरोक्त उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता उच्च न्यायालय ठरविल त्याप्रमाणे राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. श्या . कलोती, 
विधि सल्लागार - नि - सह सचिव. 


भाग एक ( म . उ.वि . ) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टीपीएस- २६१७ / प्र.क्र .५३ / २०१७( अ) / नवि - ३०. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) चे कलम १५ (१) अन्वये सोबतचे परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधीत 
प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना शासनाने मंजूर केल्या असून अंमलात आलेल्या आहेत. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त मंजूर प्रादेशिक योजना ” असा 
करण्यात आला आहे ) ; 

ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्रमांक खाक्षेस- २०१६ / प्र. क . ४६७/ रस्ते- ८ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ 
अन्वये नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन 
यंत्रणा ” म्हणून घोषीत केले आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- २ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समृद्धी केंद्र ) 
विकसित करण्याकरिता ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्ताव सादर केले आहेत 
व त्यानुसार महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ( सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणेचे 
क्षेत्र ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र , शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित 
विकास करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र , शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र प्रस्तावित “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे व त्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषीत करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर व आवश्यक ती खातरजमा केल्यानंतर 
“ उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनांमधील ” परिशिष्ट - २ चे रकाना क्रमांक ५ मध्ये नमूद गावामधील क्षेत्र प्रस्तावित “ नवनगर ” म्हणून निर्देशित 
करणेसाठीच्या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २०( ४ ) अन्वये अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस - २६१७ / प्र.क्र . ५३ / २०१७( ब )/ नवि- ३०, दिनांक २३ एप्रिल २०१८ अन्वये मान्यता दिली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ चे पोट - कलम (१) व पोट - कलम ( ३- ओ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तींस 
अनुसरून खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे : 

(१) सोबतचे परिशिष्ट -२ मधील रकाना क्रमांक ५ मध्ये नमूद केलेल्या गावांचे क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार प्रस्तावित “ नवनगर ” (कृषी 
समृद्धी केंद्र ) म्हणून घोषीत करून अधिसूचीत करीत आहे. 

( २) “ उक्त प्रस्तावित नवनगराचे अधिसूचित क्षेत्रासाठी ” महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण " 
म्हणून घोषीत करीत आहे. 

( ३) “ उक्त अधिसूचित ” क्षेत्रामध्ये या अधिसूचनेपूर्वी कार्यरत असलेले इतर विशेष नियोजन प्राधिकरण / स्थानिक प्राधिकरण यांचे अशी 
कार्ये जी प्रस्तावित नगनगर प्राधिकरण करण्यास समर्थ आहे ते कार्याधिकार या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील, असे घोषीत करीत 
आहे . 
___ ( ४ ) “ उक्त अधिनियमातील ” तरतुदीचे पालन करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी सविस्तर 
नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण, व प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे, प्रसिद्ध करणे व मंजुरीसाठी शासनास सादर करणेबाबत निर्देशित करीत 

आहे. सदर प्रस्तावित " नवनगर ” क्षेत्रासाठीचेनियोजन प्रस्ताव आणि नियमावली मंजूर होईपर्यंत सदर प्रस्तावित “ नवनगर ” क्षेत्रामधील 
विकास त्या क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होईल . 

(५ ) कलम ११३ - क मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या वतीने संपादित करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाला प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

( ६ ) या क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करणे आवश्यक राहील . 
मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यलयीन कामकाजाच्या दिवशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील : 

(१ ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना, नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद / नाशिक विभाग / कोकण विभाग . 
( ३ ) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई. 
( ४ ) मुख्य नियोजनकार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्यादित ), महापे, नवी मुंबई . 

( त्यांना विनंती करण्यात येते की , उक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे अधिप्रमाणित करण्याकरिता ५ प्रतीत स्वतंत्रपणे शासनास सादर 

करावेत ). 
( ५ ) सहायक संचालक , नगररचना , नागपूर / अमरावती / वाशिम / औरंगाबाद / अहमदनगर / ठाणे जिल्हा . 

परिशिष्ट - १ 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २६१७/ प्र. क्र . ५३/ २०१७( अ)/ नवि - ३० , दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे सहपत्र ) 


अ . क्र . जिल्हा 


प्रादेशिक 
योजनेचेनाव 


प्रादेशिक योजना मंजुरीची 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक 


प्रादेशिक योजना 
अंमलात आल्याचा 

दिनांक 


(१) 
( १) 


(२) (३ ) 
अमरावती मंजूर प्रादेशिक योजना 

अमरावती 


१५ ऑगस्ट १९९३ 


( २ ) 


१५ जून २०१२ 


( ३ ) 


( ४ ) 
टीपीएस - २८८७ / सीआर / ११६/ नवी -१३, 

दिनांक २९ मे १९९३ 
टीपीएस-२५०९/ २०५ /सीआर / १०६ / २००९/ नवी- ३० , 

दिनांक २४ एप्रिल २०१२ 
टीपीएस -३००७/ ११४९ /सीआर/ २८४ ( अ)/ ०७ / नवी-३० , 

दिनांक २४ जुलै २०१२ 
टीपीएस-१६०० / ९३२ /सीआर/ ३२ / भाग-१( अ)/ ०३/ नवी - ०९ , 

दिनांक १४ जुलै २००५ 
टीपीएस-१२९७/ १०९४ /प्र.क्र .११६/ ९७/ नवी-१२ , 

दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ 


वाशिम मंजूर प्रादेशिक योजना 

अकोला- वाशिम 
औरंगाबाद मंजूर प्रादेशिक योजना 

औरंगाबाद 
अहमदनगर मंजूर प्रादेशिक योजना 

अहमदनगर 
ठाणे मंजूर मुंबई महानगर 

प्रादेशिक योजना 


३० डिसेंबर २०१२ 


( ४ ) 


१ ऑक्टोबर २००५ 


( ५) 


१ डिसेंबर १९९९ 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

परिशिष्ट - २ 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२६१७/ प्र.क्र . ५३ / २०१७( अ) / नवि - ३० ,दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे सहपत्र ) 


अ. क्र . 


प्रादेशिक योजनेचे नाव 


जिल्हा 


नवनगरात समाविष्ट गावे 


( ३ ) 


तालुका 

( ४ ) 
धामणगाव रेल्वे 


( १ ) 


अमरावती 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अमरावती 


वाशिम 


कारंजा 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अकोला - वाशिम 


( ३ ) 


वाशिम 


मालेगाव 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अकोला- वाशिम 


( ४ ) 


वाशिम 


मंगळूरपीर 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अकोला- वाशिम 


( ५ ) 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

औरंगाबाद 
मंजूर प्रादेशिक योजना 

औरंगाबाद 


( ५ ) 
( १) दत्तापूर ( अंशतः क्षेत्र) 
( २ ) जळगाव आर्वी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) नारगवंडी 
( ४ ) आसेगाव 
(१ ) शाहा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) वाल्हाई ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) भिलखेडा ( अंशतः क्षेत्र ) 
(१ ) रिधोरा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) सुकांदा 
( ३ ) वारंगी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) ब्राम्हणवाडा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ५ ) इराळा 
(१ ) वानोजा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) पूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) भूर 
(१ ) घायगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) जांभरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( १ ) हडस पिंपळगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) करंजगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) लासूरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) शहजतपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 

( टीप : मौजे करंजगाव , ता . वैजापूर 
येथील गट क्रमांक १०१, १०२ / १ , 

१०२/ २ चे क्षेत्र वगळून ) 
( १ ) सावळी विहीर बु. ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) सावळी विहीर खु . ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) चांदे कासारे ( अंशतः क्षेत्र ) 
( १) मुंडमाळी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) मुंड निशंकराव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३) मुंड हिंदुराव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) फुबगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ५ ) शिवनी 
( ६ ) रसुलपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ७ ) गवनेर तळेगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 


( ६ ) 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


( ७ ) 


अहमदनगर 


कोपरगाव / राहता 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अहमदनगर 


( ८ ) 


अमरावती 


नांदगाव खंडेश्वर 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अमरावती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


१३ 


(१ ) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 
पुढे चालू... 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

औरंगाबाद 


(१ ) बाबतारा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) लाखगंगा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) पूरणगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 
(१ ) धोत्रे ( अंशतः क्षेत्र ) 


अहमदनगर 


कोपरगाव 


मंजूर प्रादेशिक योजना 

अहमदनगर 


(१० ) 


ठाणे 


कल्याण 


मंजूर मुंबई महानगर 
प्रादेशिक योजना 


( १ ) नाडगाव 
( २ ) पितांबरे 
( ३ ) चिंचवली 
( ४ ) उटणे 
( ५ ) आंबिवली तर्फे वासुंद्री 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श्री . दि . लांडगे, 
शासनाचे सह सचिव . 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 23rd April 2018 


ARASHTI 


GIONAL A 


NNIN 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2617 /CR -53/2017 ( A )/UD - 30 . — Whereas , the Regional Plans for the concerned regions 
mentioned in Schedule- I appended hereto ( hereinafter referred as " said Regional Plans” ) have 
been sanctioned by the Government and came into force under provisions of section 15 ( 1) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred as said act ) ; 


And whereas , Government in Public Works Department vide its Resolution No. ureT4 - 202 & / 
9 . 9 . 8EU / 7 - C , dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State Road Development 
Corporation (MSRDC ) as “ Implementing Authority ” for Nagpur -Mumbai Super Communication 
Expressway Project (Maharashtra Prosperity Corridor) ; 

And whereas , MSRDC has submitted proposals to develop " New Towns” (Agro Prosperity 
Centres ) for villages (hereinafter referred to as " said Notified Areas ” ) as mentioned in Schedule -II 
appended hereto and accordingly it is proposed to declare MSRDC as "New Town Development 
Authority ” ( Areas shown on plans appended hereto ) ; 

And whereas, as per “ said Regional Plans” the areas of villages mentioned in Schedule - II are 
included in No Development Zone / Agriculture zone ; 

And whereas , in order to carryout planned and orderly development of the said area it is 
necessary to delete the said areas from No Development Zone / Agriculture Zone and designate 
the said areas as proposed " New Towns" and for that declare the MSRDC as “ New Town 
Development Authority " ; 

And Whereas, after consulting the Director of Town Planning Maharashtra State, Pune and 
after making necessary enquiries , the Government under section 20 ( 4 ) of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 accorded its approval to the modification proposal by designating 
the areas of villages mentioned in column 5 of Schedule - II as proposed " New Towns” vide 
Notification No. TPS - 2617 /CR -53 /2017 ( B )/UD -30 , Dated 23rd April 2018 . 

Now , therefore Government vide powers conferred upon it under sub section ( 1 ) and sub 
section (3A ) of section 113 of the “ said Act” accords santion and notifies as under :-- 

( 1 ) Designates and notifies the area of villages specified in column No. 5 of Schedule - II 
appended hereto as proposed “ New Towns” (Agro Prosperity Centres ). 

( 2 ) Declares Maharashtra State Road Development Corporation is appointed as “New Town 
Development Authority ” . 

( 3 ) Declares that any other Special Planning Authority / Local Authority functioning in the 
said notified area prior to this notification shall cease to perform funtions and duties which the 
said New Town Development Authority is competent to perform from the date of publication of 
this notification in official Gazette . 

(4 ) Directs Maharashtra State Road Development Corporation to prepare and publish the 
detailed Planning Proposals and Development Control and Promotion Regulations for the said 
“ notified area" and submit the same to the Government for santions ; after following due procedure 
prescribed in the said act . Prevailing Development control rules of Regional Plan of concerned 
District shall be applicable to these notified areas ; till the detailed planning proposals and rules 
for the new town are sanctioned by Government. 

(5 ) As per the provision in Section 113 - A on behalf of State Government ; Maharashtra 
State Road Development Corporation (MSRDC ) is hereby authorised to acquire the lands in 
notified area . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ /ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


१५ 


(6 ) It shall be necessary for MSRDC to make necessary budget provision for acquisition of 
lands in notified area . 


Copy of the santioned notification along with plan showing the boundaries of the said notified 
area shall be available for inspection for the general public during office hours on all working 
days at the following offices for a period of one month :-- 

( i) Office of the Director of Town Planning, Pune . 
( ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Nagpur / Amravati / Aurangabad / Nashik / 

Konkan Division . 
( iii) Vice Chairman and Managing Director, Maharashtra State Road Development 

Corporation , Mumbai. 
(iv ) Chief Planner , Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape , 

Navi Mumbai (He is requested to submit five copies of the plan showing proposed 
modification for authentication to Government separately ). 
Assistant Director of Town Planning , Nagpur | Amravati / Washim / Aurangabad / 
Ahmednagar / Thane District . 


( v ) 


SCHEDULE - I 
(Government Notification No. TPS- 2617 /C .R . 53/ 2017(A )/UD -30, Dated 23rd April 2018 ) 


overnm 


District 


Sr. 
No. 


Name of Regional 

Plan 


Sanctioned Notification 
No. and Date of Regional Plan 


Date of Come 

in to force of 
Regional Plan 


( 3 ) 


(5 ) 


(1) (2) 
( 1 ) Amravati 


(4 ) 
TPS - 2887 /CR / 116 /UD - 13 

Date 29th May 1993 


15th August 1993 


Sanctioned 
Regional Plan of 

Amravati 

Sanctioned 
Regional Plan of 
Akola -Washim 


( 2) Washim 


15th June 2012 


TPS - 2509 /205 /CR - 106 /2009 /UD - 30 

Date 24th April 2012 


30th December 2012 


TPS - 3007/ 1149 /CR - 284 ( A ) 
07/UD - 30 , Date 24th July 2012 


TPS - 1600/ 932 /CR - 32/Part- 1 ( A )/03 /UD -9 1st October 2005 

Date 14th July 2005 


( 3 ) Aurangabad Sanctioned 

Regional Plan of 

Aurangabad 
(4 ) Ahmednagar 

Regional Plan of 

Ahmednagar 
(5 ) Thane 

Sanctioned 
Regional Plan of 

Mumbai 
Metropolitan Region 


1st December 1999 


TPS - 1297 / 1094 /CR - 116 /97 /UD - 12 

Date 23rd September 1999 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


SCHEDULE - II 
(Government Notification No. TPS - 2617/C .R . 53 /2017 (A )/UD - 30 , Dated 23rd April 2018 ) 


District 


Taluka 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Regional 

Plan 


Villages included in 

New Towns 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(1) 


Amravati 


Dhamangaon Railway 


Sanctioned Regional 

Plan Amravati 


( 1) Dattapur (Partly ) 
( 2 ) Jalgaon Arvi ( Partly) 
(3 ) Naragvandi 
( 4 ) Asegaon 


( 2 ) 


Washim 


Karanja 


Sanctioned Regional 
Plan Akola -Washim 


( 1) Shaha (Partly ) 
( 2) Valhai (Partly) 
( 3 ) Bhikheda ( Partly ) 


( 3 ) 


Washim 


Malegaon 


Sanctioned Regional 
Plan Akola -Washim 


(1) Ridhora (Partly ) 
(2 ) Sukanda 
(3 ) Warangi (Partly ) 
(4 ) Bramhanwada (Partly) 
(5 ) Irala 


(4 ) 


Washim 


Manglurpir 


Sanctioned Regional 
Plan Akola -Washim 


(1) Vanoja (Partly ) 
(2) Pur (Partly ) 
( 3 ) Bhur 


(5 ) 


Aurangabad 


Vaijapur 


Sanctioned Regional 

Plan Aurangabad 
Sanctioned Regional 
Plan Aurangabad 


(6 ) 


Aurangabad 


Vaijapur 


( 1) Ghaigaon (Partly ) 
( 2 ) Jambhargaon (Partly ) 
(1) Hadas Pimpalgaon (Partly ) 
( 2 ) Karanjgaon (Partly ) 
(3 ) Lasurgaon (Partly ) 
(4 ) Shahjatpur (Partly ) 
(Note : Excluding area ofGut No . 101 , 
102/ 1,102/ 2 of Village Karanjgaon , 
Taluka -Vaijapur) 


(7) 


Ahmednagar 


Kopargaon / Rahta 


Sanctioned Regional 
Plan Ahmednagar 


( 1) Sawali Vihir ( Bk ) ( Partly ) 
( 2 ) Sawali Vihir (Kd ) (Partly ) 
( 3 ) Chande Kasare (Partly ) 


(8 ) 


Sanctioned Regional 

Plan Amravati 


Amravati Nandgaon Khandeshwar ( 1) Mundmali ( Partly ) 

(2 ) Mund Nishankrao ( Partly ) 
(3 ) Mund Hindurao ( Partly ) 
(4 ) Phubgaon (Partly ) 
(5 ) Shiwani 
(6 ) Rasulpur ( Partly ) 
( 7) Gavner Talegaon (Partly ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९ , शके १९४० 


860 


(1 ) 


(2 ) 


(4 ) 


Aurangabad 


Vaijapur 


Sanctioned Regional 
Plan Aurangabad 


( 1) Babtara (Partly ) 
(2 ) Lakhganga (Partly ) 
( 3) Purangaon ( Partly) 


Ahmednagar 


Kopargaon 


(4 ) Dhotre (Partly ) 


Sanctioned Regional 
Plan Ahmednagar 


( 10 ) 


Thane 


Kalyan 


Sanctioned Regional 

Plan of Mumbai 


Metropolitan Region 


( 1 ) Nadgaon 
(2 ) Pitambare 
(3) Chinchvali 
( 4 ) Utane 
(5 ) Ambivali Tarf Vasundri 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . LANDGE, 
Joint Secretary to Government. 


MT 


Tc 


( . . fq .) – 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

___ क्रमांक टीपीएस .२६१७/ प्र.क्र .५३/ २०१७( ब)/ नवि - ३० . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे. ) चे कलम १५ ( १ ) अन्वये सोबतचे परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित 
प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना शासनाने मंजूर केल्या असून अंमलात आलेल्या आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त मंजूर प्रादेशिक योजना ” असा 
करण्यात आला आहे.) ; 

ज्याअर्थी, शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्रमांक खाक्षेस. २०१६ / प्र. क. ४६७/ रस्ते -८, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन यंत्रणा " 
म्हणून घोषित केले आहे ; 
___ ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समृद्धी केंद्र ) 
विकसित करण्याकरिता (यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले ), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्ताव सादर केले आहेत 
व त्यानुसार महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ( सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणेचे 
क्षेत्र ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित 
विकास करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाला " नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर व आवश्यक ती खातरजमा केल्यानंतर 
“ उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनांमधील ” परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद गावामधील क्षेत्र “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करणेसाठीचा फेरबदल ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात 
आला आहे ), आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले असून त्यानुसार “ उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये ” फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे 
व त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार परिशिष्ट -२ मधील रकाना क्रमांक ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास शासन 
नगर विकास विभागाने जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केलेल्या आहेत . सदरच्या सूचना परिशिष्ट - २ मधील रकाना क्रमांक ( ७ ) 
मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत उक्त सूचना प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना / हरकतीवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सदर करण्याकरिता नगररचना विभागाचे संबंधित सहसंचालक 
यांना शासनातर्फे “ उक्तअधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त अधिकारी ” यांनी प्रस्तुत फेरबदलाबाबतची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालावर संचालक , 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर परिशिष्ट- २ मधील रकाना क्रमांक ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या गावांचे क्षेत्र उक्त मंजूर 
प्रादेशिक योजनांमध्ये प्रस्तावित “ नवनगर ” म्हणून निर्देशित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी. आता. उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ४ ) व त्या अनषंगाने प्राप्त असलेल्य 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या फेरबदलास मान्यता देण्यात येत असून सदरचे क्षेत्र प्रस्तावित “ नवनगर ” म्हणून निर्देशित करण्यात येत आहे. 

मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील नमूद 
केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील : 

( १) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २) सहसंचालक, नगररचना , नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद / नाशिक विभाग / कोकण विभाग . 
( ३) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ( मर्यादित ), मुंबई. 
( ४ ) मुख्य नियोजनकार , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्यादित ), महापे, नवी मुंबई . 

( त्यांना विनंती करण्यात येते की , उक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे अधिप्रमाणित करण्याकरिता ५ प्रतीत स्वतंत्रपणे शासनास सादर 

करावेत . ) 
( ५ ) सहायक संचालक, नगररचना नागपूर / अमरावती / वाशिम / औरंगाबाद / अहमदनगर / ठाणे जिल्हा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 

परिशिष्ट - १ 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . २६१७/ प्र. क्र . ५३/ २०१७( ब) / नवि - ३० , दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे सहपत्र ) 


अ. क्र . जिल्हा 


प्रादेशिक 
योजनेचे नाव 


प्रादेशिक योजना मंजुरीची 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक 


प्रादेशिक योजना 
अंमलात आल्याचा 

दिनांक 


( ३ ) 


( १) 
(१ ) 


१५ ऑगस्ट १९९३ 


( २ ) 


१५ जून २०१२ 


( ३ ) 


( २) 
अमरावती मंजूर प्रादेशिक योजना , 

अमरावती 
वाशिम मंजूर प्रादेशिक योजना 

अकोला- वाशिम . 
औरंगाबाद मंजूर प्रादेशिक योजना 

औरंगाबाद 
अहमदनगर मंजूर प्रादेशिक योजना 

अहमदनगर 
ठाणे मंजूर मुंबई महानगर 

प्रादेशिक योजना 


३० डिसेंबर २०१२ 


टीपीएस . २८८७/ सीआर / ११६/ नवि - १३ , 

दिनांक २९ मे १९९३ . 
टीपीएस. २५०९ / २०५ /सीआर /१०६/ २००९ / नवि -३० , 

दिनांक २४ एप्रिल २०१२ . 
टीपीएस . ३००७ / ११४९/ सीआर / २८४( अ) /०७/ नवि -३०, 

__ दिनांक २४ जुलै २०१२ . 
टीपीएस.१६०० / ९३२ /सीआर/ ३२ / भाग-१( अ)/ ०३/ नवि - ०९ , 

दिनांक १४ जुलै २००५ . 
टीपीएस.१२९७ /१०९४ / प्र.क्र . ११६ / ९७ / नवि - १२ , 

दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ . 


( ४ ) 


१ ऑक्टोबर २००५ 


( ५ ) 


१ डिसेंबर १९९९ 


परिशिष्ट - २ 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२६१७ / प्र. क्र . ५३/ २०१७( ब) / नवि - ३०, दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे सहपत्र ) 


अ . क्र . प्रादेशिक 
___ योजनेचे 

नाव 


महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रातील 

प्रसिद्धी 
__ ( ७ ) 
जुलै १३-१९ , २०१७, 
पृ.क्र . ५ ते १० 


१ ) 


( २ ) 
___ मंजूर 

प्रादेशिक 


योजना , 


कलम २०( ३ ) 
जिल्हा तालुका नवनगरात समाविष्ट गांवे शासन सूचना प्रसिद्धीचा 

क्रमांक व दिनांक 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
अमरावती धामणगांव ( १ ) दत्तापूर ( अंशतः क्षेत्र ) शासन निर्णय क्रमांक 

रेल्वे (२ ) जळगांव आर्वी ( अंशतः क्षेत्र ) टीपीएस . २६१७/ प्र.क्र . ५३ / 
( ३ ) नारगवंडी 

२०१७ ( ब )/ नवि - ३० , 
( ४ ) आसेगाव 

दिनांक ५ जून २०१७. 
वाशिम कारंजा (१ ) शाहा ( अंशतः क्षेत्र ) शासन निर्णय क्रमांक 

( २) वाल्हाई ( अंशतः क्षेत्र ) टीपीएस .२६१७/ प्र.क्र . ५३ / 
( ३ ) भिलखेडा ( अंशतः क्षेत्र ) २०१७ ( ब )/ नवि - ३० , 

दिनांक ५ जून २०१७. 


अमरावती 


( २ ) 


जुलै १३-१९, २०१७ , 

पृ.क्र . ६ ते १० 


मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अकोला 
वाशिम 
मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अकोला 
वाशिम 


( ३ ) 


वाशिम 


जुलै १३- १९ , २०१७ , 

पृ. क्र . ६ ते १० 


शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस . २६१७ / प्र. क्र . ५३ / 
२०१७ ( ब )/ नवि - ३० , 
दिनांक ५ जून २०१७. 


मालेगांव ( १ ) रिधोरा ( अंशतः क्षेत्र ) 

( २) सुकांदा 
( ३) वारंगी ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ४ ) ब्राम्हणवाडा ( अंशतः क्षेत्र ) 

( ५ ) इराळा 
मंगरूळपीर (१ ) वानोजा ( अंशतः क्षेत्र ) 

( २) पूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) भूर 


वाशिम 


जुलै १३-१९ , २०१७, 

पृ.क्र . ६ ते १० 


___ मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अकोला 
वाशिम 


शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस .२६१७/ प्र.क्र . ५३ / 
२०१७ ( ब) / नवि -३० , 
दिनांक ५ जून २०१७. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४- ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 


परिशिष्ट - २ चालू 


___ (१) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


( १ ) घायगांव ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २ ) जांभरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) 


जुलै १३ - १९ , २०१७ 
पृ. क्र . ६ ते १० . 


मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस. २६१७ / प्र .क्र . ५३ / 
२०१७ ( ब ) / नवि- ३० , 
दिनांक ५ जून २०१७ . 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


जुलै १३- १९, २०१७ 
पृ.क्र . ६ ते १० 


___ मंजूर 

प्रादेशिक 
योजना 
औरंगाबाद 


(१) हडस पिंपळगाव ( अंशतः क्षेत्र ) शासन निर्णय क्रमांक 
( २) करंजगाव ( अंशतः क्षेत्र ) टीपीएस .२६१७ /प्र.क्र . ५३ / 
( ३ ) लासूरगाव ( अंशतः क्षेत्र ) २०१७ ( ब) / नवि - ३० , 
( ४ ) शहजतपूर ( अंशतः क्षेत्र ) दिनांक ५ जून २०१७ . 
( टीप. - मौजे करंजगाव, ता . वैजापूर 
येथील गट क्रमांक १०१ , १०२/ १ , 
१०२/ २ चे क्षेत्र वगळून ). 


जुलै १३-१९, २०१७ 
पृ. क्र . ६ ते १० . 


___ मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अहमदनगर 


अहमदनगर कोपरगांव / ( १ ) सावळी विहीर बु. ( अंशतः क्षेत्र ) शासन निर्णय क्रमांक 

राहता ( २ ) सावळी विहीर खु. ( अंशतः क्षेत्र ) टीपीएस- २६१७/ प्र.क्र .५३ / 
( ३ ) चांदे कासारे ( अंशतः क्षेत्र ) २०१७ ( ब) / नवि - ३० , 

दिनांक ५ जून २०१७ . 
अमरावती नांदगाव (१ ) मुंडमाळी ( अंशतः क्षेत्र ) शासन निर्णय क्रमांक 
खंडेश्वर ( २) मुंड निशंकराव ( अंशतः क्षेत्र ) टीपीएस . २६१७ /प्र.क्र .५३ / 

( ३ ) मुंड हिंदुराव ( अंशतः क्षेत्र ) २०१७ ( ब )/ नवि - ३० , 
( ४ ) फुबगांव ( अंशतः क्षेत्र ) दिनांक १४ जुलै २०१७ . 
( ५) शिवनी 
( ६ ) रसुलपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ७ ) गवनेर तळेगांव ( अंशतः क्षेत्र ) 


मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अमरावती 


ऑगस्ट ३- ९, २०१७ 
पृ. क्र . ३ ते ६ . 


औरंगाबाद 


वैजापूर 


मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
औरंगाबाद 


(१ ) बाबतारा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( २) लाखगंगा ( अंशतः क्षेत्र ) 
( ३ ) पूरणगांव ( अंशतः क्षेत्र ) 


ऑगस्ट ३- ९ , २०१७ 
पृ .क्र . ३ ते ६. 


शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस . २६१७ / प्र . क्र . ५३ / 
२०१७ ( ब ) / नवि - ३० , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 


अहमदनगर कोपरगाव ( ४ ) धोत्रे ( अंशतः क्षेत्र ) 


ऑगस्ट ३- ९, २०१७ 
पृ. क्र . ३ ते ६. 


मंजूर 
प्रादेशिक 
योजना 
अहमदनगर 


शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस . २६१७ / प्र.क्र . ५३ / 
२०१७ ( ब )/ नवि - ३० , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस .२६१७/ प्र. क्र. ५३/ 
२०१७ / नवि -३० , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 


ठाणे 


( १० ) मंजूर मुंबई 

महानगर 
प्रादेशिक 
योजना 


ऑगस्ट ३- ९ , २०१७ 
पृ.क्र . ३ ते ६ . 


कल्याण (१ ) नाडगांव 

( २) पितांबरे 
( ३ ) चिंचवली 
( ४ ) उटणे 
( ५ ) आंबिवली तर्फे वासुंर्दी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्री . दि . लांडगे, 
शासनाचे सह सचिव . 


P8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd April 2018 


IARASHT 


GIONAL A 


JNIN 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS- 2617 /CR -53/2017 (B )/UD - 30 . — Whereas , the Regional Plans for the concerned regions 
mentioned in Schedule -I appended hereto (hereinafter referred as “ said Regional Plans ”) have 
been sanctioned by the Government and came into force under provisions of section 15 ( 1) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred as said Act ) ; 


And whereas , Government in Public Works Department vide its Resolution No. ure14-202 & / 
9 . 07 . 8 & 9 / TI - C , dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State Road Development 
Corporation (MSRDC ) as “ Implementing Authority ” for Nagpur-Mumbai Super Communication 
Expressway Project (Maharashtra Prosperity Corridor ) ; 

And whereas, MSRDC has submitted proposals to develop " New Towns" (Agro Prosperity 
Centres ) for villages (hereinafter referred to as " said Notified Areas ” ) as mentioned in Schedule - II 
appended hereto and accordingly it is proposed to declare MSRDC as “New Town Development 
Authority ” (Areas shown on plans appended hereto ) ; 

And whereas, as per " said Regional Plans” the areas of villages included in the new towns are 
included in No Development Zone / Agriculture Zone (Notified Areas mentioned in Schedule - II) ; 

And whereas , in order to carryout planned and orderly development of the said area it is 
necessary to delete the “ said Notified Areas” from No Development Zone / Agriculture Zone and 
designate the " said Notified Areas” as “ New Towns” and for that declare the MSRDC as " New 
Town Development Authority " ; 

And Whereas, after consulting the Director of Town Planning Maharashtra State , Pune and 
after making necessary enquiries , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is 
necessary , to show the areas under villages as mentioned in the Schedule -II appended hereto as 
"New Towns” and to declare Maharashtra State Road Development Corporation as “ New Town 
Development Authority" , and accordingly decided to modify the “ said Regional Plans” and for 
that published the notices on the date as mentioned in column No. 6 of Schedule - II , as per 
the provision of section - 20 ( 3 ) of the said act (“hereinafter referred to as the said proposed 
modification ” ). The said notices have appeared in Government Gazette on the date as mentioned 
in column No. 7 of Schedule -II for inviting suggestions / objections from the general public and the 
concerned Joint Director of Town Planning were authorised as the “ Officer ” (hereinafter referred 
to as the “ said Officers ” ) by the Government to hear suggestions / objections and to submit their 
reports to the Government ; 

And whereas, after completing the legal formalities the “ said Officers” submitted their reports 
to Government Considering the reports submitted by the “ said Officers and after consulting the 
Director of Town Planning Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that, it is 
necessary to designate the areas under villages in the said Regional Plans as mentioned in column 
No. 5 of Schedule - II appended here to as the proposed “ New Towns” ; 

Now , therefore in exercise of powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 20 of the said Act , 
the Government of Maharashtra here by accords sanction to the modification proposals submitted 
by Maharashtra State Road Development Corporation and the respective areas are designated as 
proposed " New Towns” (Agro Prosperity Centres ) ; 

Copy of the santioned notification along with plan showing the boundaries of the said Notified 
Area shall be available for inspection for the general public during office hours on all working 
days at the following offices for a period of one month :-- 

(i) Offices of the Director of Town Planning , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


(ii ) Office of the Joint Director of Town Planning, Nagpur / Amravati / Aurangabad / Nashik / 

Konkan Division . 
( iii) Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra State Road Development 

Corporation , Mumbai. 
( iv ) Chief Planner , Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape , 

Navi Mumbai (He is requested to submit five copies of the plan showing proposed 

modification for authentication to Government separately ). 
( v ) Assistant Director of Town Planning , Nagpur / Amravati / Washim / Aurangabad / 

Ahmednagar / Thane District . 


SCHEDULE - I 
(Government Notification No. TPS -2617 /C . R . 53/2017 ( B )/UD - 30 , dated 23rd April 2018 ) 


Districts 


Sr. 
No . 


Name of Regional 

Plan 


Sanctioned Notification 
No. and Date of Regional Plan 


Date of Come 
in to force of 
Regional Plan 


(3 ) 


(4 ) 


(1 ) (2 ) 
( 1) Amravati 


Santioned 
Regional Plan of 

Amravati. 


TPS - 2887 /CR/ 116 /UD - 13, 
dated 29th May 1993 . 


15th August 1993 


( 2 ) Washim 


15th June 2012 


TPS - 2509/ 205 /CR - 106 /2009/UD - 30 , 

dated 24th April 2012 . 


( 3 ) Aurangabad 


30th December 2012 


TPS - 3007 / 1149/CR - 284 ( A )/07 /UD - 30 , 

dated 24th July 2012 . 


(4) Ahmednagar 


Santioned 
Regional Plan of 
Akola -Washim . 

Santioned 
Regional Plan of 
Aurangabad . 

Santioned 
Regional Plan of 
Ahmednagar. 

Santioned 
Regional Plan of 

Mumbai 
Metropolitan Region . 


1st October 2005 


TPS - 1600 /932 /CR - 32 /Part- 1( A )/03 /UD -9 , 

dated 14th July 2005 


(5 ) Thane 


1st December 1999 


TPS - 1297 / 1094 /CR - 116 /97 /UD - 12 , 

dated 23rd September 1999. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


२३ 


SCHEDULE - II 
(GovernmentNotification No. TPS- 2617/ C .R . 53 /2017 (B )/UD- 30 , dated 23rd April 2018 ) 


District 


Taluka 


Villages included in 

New Towns 


Sr. Name of 
No. Regional 

Plan 
(1) (2) 


Date of Publication 

of notice 
u /s 20 ( 3 ) 


Date of 
publication 
in M .G .G . 


(3) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 1 ) Sanctioned Amravati Dhamangaon ( 1 ) Dattapur ( Partly ) 
Regional 

Railway (2 ) Jalgaon Arvi (Partly) 
Plan 

( 3) Naragvandi 
Amravati 

(4 ) Asegaon 


TPS - 2617 /CR - 53 / 2017 July 13 - 19 , 2017 

( B )/UD - 30 Pages 5 to 10 
Date 5th June 2017 


Washim 


Karanja 


(2 ) Sanctioned 

Regional 


( 1) Shaha (Partly ) 
( 2 ) Valhai (Partly ) 
(3 ) Bhikheda ( Partly ) 


TPS- 2617/CR -53/ 2017 July 13-19, 2017 

( B )/UD - 30 Pages 6 to 10 
Date 5th June 2017 


Plan 


Akola 
Washim 


Washim 


Malegaon 


July 13 - 19, 2017 


( 3 ) Sanctioned 

Regional 


Pages 6 to 10 


(1 ) Ridhora (Partly ) TPS - 2617 /CR -53/ 2017 
(2 ) Sukanda 

( B )/UD - 30 
(3 ) Warangi (Partly) Date 5th June 2017 
(4 ) Bramhanwada (Partly ) 


Plan 


Akola 


Washim 


(5 ) Irala 


Washim 


(4) Sanctioned 

Regional 


Manglurpir ( 1) Vanoja (Partly ) 

(2 ) Pur (Partly ) 
( 3 ) Bhur 


TPS -2617/CR -53/2017 July 13-19, 2017 
( B )/UD - 30 

Pages 6 to 10 
Date 5th June 2017 


Plan 


Akola 


Washim 


( 1) Ghaigaon ( Partly ) 
(2 ) Jambhargaon (Partly ) 


TPS- 2617 /CR - 53/ 2017 July 13 - 19 , 2017 
( B )/UD - 30 

Pages 6 to 10 
Date 5th June 2017 


(5 ) Sanctioned Aurangabad Vaijapur 

Regional 

Plan 
Aurangabad 
(6 ) Sanctioned Aurangabad Vaijapur 

Regional 

Plan 


Aurangabad 


( 1) Hadas Pimpalgaon TPS - 2617/ CR -53 /2017 July 13 - 19 , 2017 
(Partly ) 

( B )/UD - 30 Pages 6 to 10 
(2 ) Karanjgaon ( Partly ) Date 5th June 2017 
(3 ) Lasurgaon (Partly ) 
(4 ) Shahjatpur (Partly ) 
(Note : Excluding area 
of Gut No. 101, 102 / 1, 
103/2 of Village-Karanjgaon , 
Taluka - Vaijapur ) 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


SCHEDULE -II- Concld . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


(7 ) 


(7) Sanctioned Ahmednagar Kopargaon / (1) Sawali Vihir ( Bk ) TPS- 2617/CR -53/ 2017 July 13 -19, 2017 
Regional Rahta (Partly) 

( B )/UD- 30 Pages 6 to 10 
Plan 

(2 ) Sawali Vihir (Kd ) Date 5th June 2017 
Ahmednagar 

( Partly ) 
(3 ) Chande Kasare (Partly ) 


(8 ) 


Sanctioned 
Regional 

Plan 


TPS- 2617 /CR -53 /2017 August 3 -9 , 2017 
( B )/UD - 30 

Pages 3 to 6 
Date 14th July 2017 


Amravati 


Amravati Nandgaon ( 1) Mundmali (Partly ) 
Khandeshwar (2 ) Mund Nishankrao 

(Partly ) 
(3 ) Mund Hindurao 

(Partly ) 
(4 ) Phubgaon (Partly) 
(5 ) Shiwani 
(6 ) Rasulpur (Partly ) 
(7 ) Gavner Talegaon 

( Partly ) 


(9 ) 


Sanctioned Aurangabad Vaijapur 
Regional 

Plan 
Aurangabad 


( 1) Babtara (Partly ) 
(2 ) Lakhganga (Partly ) 
( 3) Purangaon ( Partly) 


TPS- 2617/CR -53/2017 August 3-9 , 2017 
( B )/UD - 30 

Pages 3 to 6 
Date 14th July 2017 


Sanctioned Ahmednagar Kopargaon (4 ) Dhotre ( Partly ) 
Regional 

Plan 
Ahmednagar 


TPS - 2617/CR -53/2017 August 3- 9, 2017 
( B )/UD - 30 

Pages 3 to 6 
Date 14th July 2017 


Kalyan 


( 10 ) Sanctioned Thane 

Regional 

Plan of 

Mumbai 
Metropolitan Region 


TPS - 2617 /CR -53/ 2017 ) August 3 -9 , 2017 

UD - 30 
Date 14th July 2017 


(1) Nadgaon 
(2 ) Pitambare 
(3 ) Chinchvali 
(4 ) Utane 
(5 ) Ambivali Tarf 

Vasundri 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . LANDGE , 
Joint Secretary to Government. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902/ 2017 /3514 . — The High Court has been pleased to transfer and Post Smt. Aartee A . 
Pund, 25th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Pune as Judge , 
Co -operative Court, Pune . 


ΤΙ 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. A . V . Mohite , 

25th Joint Civil Judge , Junior Division 
26th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class, Pune vice smt. A . A . Pund transferred . 
Pune. 
Smt. V . A . Desai, 

26th Joint Civil Judge , Junior Division 
27th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , Pune vice Smt. A . V . Mohite . 

Pune . 
3 . Smt. R . N . Mujawar, 

27th Joint Civil Judge , Junior Division 
28th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , Pune vice Smt. V . A . Desai. 
Pune. 
Shri N . K . Kharade , 

28th Joint Civil Judge , Junior Division 
29th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, 
and Judicial Magistrate , First Class , Pune vice Smt. R . N . Mujawar. 
Pune . 
Smt. S . B . Desai, 

29th Joint Civil Judge , Junior Division 
30th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , Pune vice Shri N . K . Kharade. 
Pune . 


5 . 


30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Pune vice Smt. S . B . Desai. 


Smt. D . A . Darveshi, 
31st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune. 
Smt. R . S . Patil, 
32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune . 


31st Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt. D . A . Darveshi. 


Bombay , 
dated 6th October 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


HIT 


10H 


( . 3 . 10 .) - 8 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202 / 2017 . - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 
Name and Designation 

Period 
1 Shri P . C . Bavaskar , 

Ex-post facto sanction to the Commuted leave 
Principal Distict and Sessions Judge, 

for 3 days from 20th September 2017 to 22nd 
Dhule . 

September 2017 suffixing holidays on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 . 


On return from leave Shri P . C . Bavaskar was reposted as Principal District and Session 
Judge , Dhule . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Shri P . C . 
Bavaskar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge , Dhule had 
he not proceeded on leave during the above period . 

( II) 
The Charge during the leave period of Shri P . C . Bavaskar was kept with Shri Sudhir S . 
Shinde , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Dhule for Judicial and Adminstrative 
work . 


Bombay , 


M . S . GUPTA , 
Registrar ( Insp . II). 


dated 7th October 2017 . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read :- Government Notification No. HCT - 1215 / 843/C .R. 142/Desk -3 


Tovernm 


No. A - 1201/ 2017 /3531 . — Shri Sharad V . Kulkarni, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Islampur , District Sangli shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w .e .f. 
31st October 2017 ( A . O . H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in 
which he attains the age of 60 years . 


C 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 


Bombay , 
dated 9th October 2017 . 


Registrar General. 


overnn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० PLO 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read :- Government Notification No. HCT -1215 /843/C .R . 142/Desk -3 , 

dated 11th February 2016 . 
No. A - 1201/2017 /3532 . — Shri Abhay K . Patani, District Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Jalgaon , shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w . e . f. 31st October 2017 
( A . O . H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the 
age of 60 years . 


Bombay , 
dated 9th October 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

I 
No . A - 1201/2017/ 3533 . — The High Court has been pleased to transfer and post Shri Girish B . 
Gurao , District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Nanded as Registrar ( Judicial- II) High 
Court , Appellate side, Bombay . 

II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri S . S . Kharat, 

District Judge- 3 and 
District Judge- 4 and 

Assistant Sessions Judge , Nanded 
Assistant Sessions Judge , Nanded . 

vice Shri G . B . Gurao transferred . 
2 . Shri A . S . Sayyad , 

District Judge - 4 and 
District Judge- 5 and 

Assistant Sessions Judge , Nanded 
Assistant Sessions Judge , Nanded . 

vice Shri S . S . Kharat . 
Shri H . R . Waghmare , 

District Judge-5 and 
District Judge -6 and 

Additional Sessions Judge , Nanded 
Additional Sessions Judge , Nanded . 

vice Shri A . S . Sayyad . 
4 . Smt. S . S . Todkar , 

District Judge-6 and 
District Judge - 7 and 

Assistant Sessions Judge , Nanded 
Assistant Sessions Judge, Nanded . 

vice Shri H . R . Waghmare . 


Bombay , 
dated 10th October 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A1201/2017 / 3534 . - - The High Court has been pleased to transfer and post 
Shri Aniruddha M . Chandekar , Registrar (Personnel), High Court, Appellate Side , Bombay as 
Prothonotary and Senior Master, High Court, Original Side , Bombay w . e. f. 1st December 2017 
vice Shri D . V . Sawant retiring on 30th November 2017 . 


Bombay , 
dated 10th October 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


ar 


ene 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/2017 /(Ad - hoc )/ 3535 . — The High Court has been pleased to appoint Shri Makarand 
S . Deshpande , Ad -hoc Judge , City Civil Court and Assistant Sessions Judge , Dindoshi, District 
Mumbai as Officers on Special Duty , High Court , Bombay and to work at Court Receiver Office 
for the period of 2 months. 


Bombay, 
dated 10th October 2017 . 


PUSHPA V .GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

I 
No. A - 3902 / 2017/3536 . — The High Court has been pleased to transfer and post Shri Ravi M . 
Giri, 7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Beed as 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, Gevrai, District Beed vice 
Shri N . R . Bhalgat . 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri N . R . Bhalgat, 

3rd Joint Civil Judge, Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division Judicial Magistrate First Class , Gevrai, 
and Judicial Magistrate , First Class , District Beed . 
Gevrai, District Beed . 
Shri D . B . Domale, 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class , Beed vice Shri R . M . Giri transferred . 
Beed . 
Shri V . S . Raut , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , Beed vice Shri D . B . Domale . 
Beed . 
Shri S . H . Age , 

9th Joint Civil Judge, Junior Division 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , Beed vice Shri V . S . Raut . 
Beed . 


Bombay, 
dated 10th October 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० PS 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A3902(i)/ 2017 . - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 


1 Smt. P . G . Inamdar, 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Islampur, Dist. Sangli 


Maternity leave for 180 days from 23rd October 

2017 to 20th April 2018 with permission to 
avail prefixing Diwali holidays from 14th 
October 2017 to 22nd October 2017 as 
provided under Government Resolutions 
dated 24th August 2009 and 15th January 
2016 . 


On return from leave Smt. P . G . Inamdar will be reposted as 3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class, Islampur, Dist . Sangli. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Smt. P . G . 
Inamdar would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Islampur , Dist. Sangli , had she not proceeded on leave during the above 
period . 

(II) 
The Charge during the leave period of Smt. P . G . Inamdar is kept with Sou . S . V . Patil, 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , Islampur , Dist. Sangli . 


Note : - Necesssary entry shall be taken in Original Service Book of Smt. P . G . Inamdar , 
regarding Maternity leave has been granted as per aforesaid Government Resolutions. 


Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Inamdar , as prescribed in Government 
Resolution dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same in her 
original service book as well as your official record . 


Bombay , 
dated 11th October 2017. 


M . S .GUPTA , 
Registrar ( Insp. II). 


HTT Toh 


( .3 . 19 .) - 4 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A3902 (i)/ 2017 . - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1 Smt. R . M . Shaikh , 

Maternity leave for 180 days from 23rd October 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

2017 to 20th April 2018 with permission to 
and Judicial Magistrate, First Class , 

avail prefix Diwali holidays from 
Kopargaon , Dist . Ahmednagar . 

20th October 2017 to 22nd October 2017 . 


n 


On return from leave Smt. R . M . Shaikh , will be reposted as 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Kopargaon , Dist . Ahmednagar . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt. R . M . 
Shaikh , would have continued to officiate as 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kopargaon , Dist . Ahmednagar had she not proceeded on leave during 
the above period . 

( IT ) 
The Charge during the leave period of Smt. R . M . Shaikh is kept with Shri P . N . Deshpande , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Kopargaon , Dist . 
Ahmednagar . 


Bombay , 
dated 11th October 2017 . 


M . S .GUPTA , 
Registrar ( Insp. II ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 38 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A1202/ 2017 . - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names: 
Name and Designation 

Period 
1 Smt. Urmila S . Joshi- Phalke, 

Earned leave for 3 days from 22nd August 2017 
Principal District and Sessions Judge , to 24th August 2017 prefixing holidays on 
Parbhani. 

20th August 2017 and 21st August 2017 and 
suffixing holidays on 25th August 2017 to 27th 
August 2017 with permission to leave 
headquarter from 19th August 2017 ( A . O . H .) 
till 28th August 2017 (B .O . H .). 


2 Smt. V . V . Joshi, 

Principal District and Sessions Judge , 
Latur. 


Earned leave for 5 days from 28th August 2017 

to 1st September 2017 prefixing holidays on 
25th August 2017 to 27th August 2017 and 
suffixing holidays on 2nd September 2017 
and 3rd September 2017 with permission to 
leave headquarter from 24th August 2017 
( A . O . H .) till 4th September 2017 ( B . O . H ) . 


3 Smt. P . P . Kulkarni, 

Principal District and Sessions Judge , 
Beed . 


Earned leave for 4 days from 28th August 2017 

to 31st August 2017 prefixing holidays on 
25th August 2017 to 27th August 2017 with 
permission to leave headquarter from 24th 
August 2017 ( A . O . H .) till 1st September 2017 
( B . O . H .) . 


4 


Shri S . P . Kulkarni, 

Principal District and Sessions Judge , 
Nanded . 


Earned leave for 4 days from 28th August 2017 

to 31st August 2017 prefixing holidays on 
25th August 2017 to 27th August 2017 with 
permission to leave headquarter for the 
aforesaid period . 


5 


Shri M . A . Lovekar , 

Principal District and Sessions Judge , 
Kolhapur . 


Ex - post facto sanction to the Earned leave for 

3 days from 30th August 2017 to 1st 
September 2017 suffixing holidays on 2nd 
September 2017 and 3rd September 2017 
with permission to leave headquarter on 1st 
September 2017 till 4th September 2017 
( B . O . H .). 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in thier respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


HTT 


( .3 . fq .) - 437 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


( II ) 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom 
charge is kept during the leave 

period of concern Judicial Officers 
Shri R . M . Sadrani, District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Parbhani. 


1 Smt. Urmila S . Joshi-Phalke, 


2 Smt. V . V . Joshi, 


Smt. S . M . Shinde , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Latur. 


3 Smt. P . P . Kulkarni, 


Shri S . R . Kadam , District Judge - 1 , Beed . 


4 


Shri S . P . Kulkarni, 


Shri S . R . Jagtap , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge, Nanded . 


5 


Shri M . A . Lovekar , 


Smt. A . U . Kadam , District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , Kolhapur from 
29th August 2017 ( A . O . H .) till 31st August 
2017 ( B . O . H .) and with Shri S . D . Jagmalani, 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Kolhapur from 31st August 2017 
( B . O . H .) till 4th September 2017 ( B . O . H .). 


Bombay , 
dated 11th October 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar , 
( Insp . II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक विविआ. १०१८ / प्र.क्र . ९९ / प्रशासन -१. – श्री . नं . वि . पाटील, अवर सचिव, वित्त विभाग हे दिनांक ३१ मार्च २०१८ ( म.नं .) रोजी शासन 
सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

सुनील सु. सोनार, 
कार्यासन अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ- १०१८ / प्र.क्र .१४७/ २०१८ / दहा . - श्री . सी. एन . दळवी, भाप्रसे ( एससीएस १९९५ ), विभागीय आयुक्त , पुणेविभाग , पुणे हे 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

स. रि . बांदेकर - देशमुख, 
शासनाच्या उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 3rd April 2018 

NOTIFICATION 
No. AEO . 1018 /C . R . 147 /2018 /X . — Shri C . N . Dalvi, IAS (SCS : 1995 ), Divisional Commissioner , 
Pune Division , Pune on attaining the age of superannuation is retired from Government service 
w. e.f. 31st March 2018 ( A. N .) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . R . BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ- २०१८ / प्र.क्र . ७५/ नवि - १४ . - मुख्याधिकारी गट- अ संवर्गातील, श्री . गुणवंत वाहुरवाघ , जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अमरावती 
हे त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी १९६० या जन्मदिनांकानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ (म.नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . गुणवंत वाहुरवाघ , जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे विरूद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/ न्यायिक चौकशी सुरू अथवा 
प्रलंबित नसून त्यांचेकडून कोणतेही शासकीय येणे बाकी नाही . यास्तव , श्री . गुणवंत वाहुरवाघ , जिल्हा प्रशासन अधिकारी , अमरावती यांना 
शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ( म.नं .) निवृत्त होण्यास या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ- २०१८ / प्र. क्र . ७५ / नवि -१४ . - मुख्याधिकारी गट - अ संवर्गातील , श्री . दि . ग. देशमुख, जिल्हा प्रशासन अधिकारी , सोलापूर हे 
त्यांच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी १९६० या जन्मदिनांकानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ( म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . दि . ग. देशमुख, जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचेविरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून, त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या तसेच, 
त्या अनुषंगाने त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील. या अटींच्या अधीन राहून श्री . दि . ग. देशमुख, जिल्हा 
प्रशासन अधिकारी, सोलापूर यांना शासकीय सेवेतून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ( म.नं .) नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्यास या 
अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संकीर्ण- १७१७ /प्र. क्र . ५०८ / आ (मंत्रालय ). - शासन कार्यनियमावलीच्या नियम-१३ अन्वये व सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांक 
शाकानि - १०८७ / ५३/ १८ ( र . व का . ), दिनांक ४ एप्रिल १९८८ च्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागातील खालील कक्ष अधिकारी यांना दिनांक १९ 
एप्रिल २०१८ पासून “ कार्यासन अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


कक्ष अधिकाऱ्याचेनाव 

( २ ) 


( १ ) 


ar 


s 


m 


श्री . रा . र . देहेरकर 
श्रीमती वि . गि . देशपांडे 
श्री . अ. के . येडसीकर 
श्री. प्र. वि . कुलकर्णी 
श्रीमती मि . जि . कोळी 
श्री . सु . वि . केणी 


x 


5 


w 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . य. शिंदे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक पीइएन- १०१८ /प्र.क्र .८५ / राउशु-१. – महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२, नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक , गट- ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून ( मध्यान्हनंतर) नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत : 
अ . क्र . 

पदनाम व नियुक्तीचेठिकाण जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

( ४ ) 
१ श्री . एन . वाय. माने 

निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , ३० मार्च १९६० ३१ मार्च २०१८ 

वसई , पालघर . 


नाव 


( ३ ) 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग /विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी चव्हाण, 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


